महारा शासन 
भू विभाग 
शासन आदेश क्रमांक - आयथीएस-१७०९ / प्रक्र. eye / पोल १, 


दिनांक : ८१ एप्रिल, २००९. 


शासन आदेश :- राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित राखण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय निकड विचारात 
घेऊन, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कतंव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 200% मधील तरतूदींच्या अनुषंगाने, सक्षम प्राधिकारी यांच्या पुर्व मान्यतेने, 
भारतीय पोलीस सेवेतील तसेच राज्य पोलीस aed खालील अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने/बदलीने नियुक्‍ती 
करण्यात येत UTE! 

अधिकाऱ्याचे नाव | सध्याचे पद ी वीन नियक्‍तीचे पद 


| 
a 


क्री.पी.आर.पवार, रापौसे | पोलीस उपआयुक्त, नवी मुंबई | संचालक,अंमलबजावणी व दक्षता, । 
| राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्रराज्य, | 
| __| मुंबई. (रिक्‍त पद) 

+k एस.एच.-पाटील, रापोसे | पोलीस उपआयुक्त, ठाणे शहर | पोलीस उपआयुक्त, नागपूर शहर. | 


अ.क्र. 


| ९ 


4 
1 
ae 
' 
“4 
if 


bene Sten | ____| 
i 3 ' श्री.एस.जी.दिवाण, रापोसे | अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक र 
| 2 GSI जि.कोल्हापूर । अ. सी. बी. नागपूर (रिक्‍त पद) 

कळ कका —_—__|____~. — 

£ | श्री.एम.एस.पवार, रापोसे , अपर पोलीस अधीक्षक, | अपर पोलीस अधीक्षक, परभणी. 
। । | चाळीसगांव, जि.जळगांव (Rea पद) 
| ५ | शी.आर.एस.खेर. भापोसे | पोलीस उपआयुक्त, पुणे शहर | पोलीस अधीक्षक, परभणी. 
ae eee ० ० ie DS 2.1. 

६ ! श्री.एस.बी.उमप, wR | अपर पोलोस अधीक्षक, | अपर पोलीस अधीक्षक, Ales. 
| te , कोल्हापूर । __| (रिक्त पद) cod 
। 6 श्रीमती शारदा निकम, | सहायक पोलीस अधीक्षक, «| अपर पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर. 
| | माणसे । (पदोन्नती आदेशाच्या | (एदांत्रतीने) 


आरंतिक्षत) | 


२. सर्वसाधारण लोकसभा निवडणूकांच्या अनुषंगाने लागू करण्यात आलेल्या आचासंहितेच्या पार्श्वभूमीवर, 
उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍ती/बदलीस, सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांची पुर्वमान्यता घेण्यात आली आहे. 

3. उपरोक्‍त नभूद अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुवत्त करुन त्यांनी त्यांच्या नठीन 
नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कायेवाही तत्काळ BATT. 


(> Raw 


{ कैलास चि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रति, 
OOo “SIGS Ug महासंचालक (आस्थापना), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (र BE ETE 


प्रत माहितीसाठी सादर :- 


. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महासंचालक, अँन्टी करप्शन ब्युरो (निवडणूक कामकाज कार्यभार), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महोलेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सच्चिव 


क 


* सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. मुख्य सचिव यांचे सचिव. 

‘ मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

* मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

* मा.राज्यमंत्री (गृह) (शहर) यांचे खाजगी सचिद 

र अधिदान व लेखा अधिकारी/निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
९ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

शू अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 


* प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ट स्वीय सहायक. 

« प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहायक. 

* लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. कक्ष अधिकारी, कार्यासन-पोल.१अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
* निवडनस्ती (पोल-१). 


